जिल्हा परिषदेकडील पशुवैद्यकीय 
दवाखान्यांमार्फत जमा झालेल्या सेवाशुल्काच्या 
रकमेपैकी कृत्रिम रेतन कार्याचे सेवाशुल्क वगळून 
उर्वरित सेवाशुल्काच्या रकमेपैकी ५ टक्के रक्‍कम 
पंचायत समिती स्तरावरील पशुधन विकास 
अधिकारी (विस्तार) यांना विनियोग करण्यास 
शासनाची मान्यता प्रदान करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, Ra, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन पूरकपत्र क्रमांक- सेवाशुल्क-२०१०/ प्र.क्र. ३२६/पदुम-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- २३ ऑक्टोबर, २०१८. 


वाचा: १) कृषि, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचा शासन निर्णय क्र.सेवाशुल्क- 
२०१०/प्र.क्र.३२६/पदुम-४, दि.११.१०.२०१०. 
२) कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचे शासन पूरक पत्र 
क्र.सेवाशुल्क-२०१०/प्र.क्र.३२६/पदुम-४, दि.३०.०७.२०१३. 
३) आयुक्‍त पशुसंवर्धन, पुणे यांचे कार्यालयीन पत्र क्र.डीडीडी/१६६/२३११/२०१८, पसं-१२, पुणे-६७ 
दि. १६.०३.२०१८. 


शासन पूरकपत्रक - 


कृषि, wean, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या वाचा-२ येथील पुरक 
पत्रातील अनुक्रमांक ७ नंतर खालीलप्रमाणे वाचावे. 


८- पंचायत समिती स्तरावरील पशुसंवर्धन विभागाच्या पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) यांच्या कार्यालयीन 
प्रशासकीय खर्चासाठी वार्षिक जमा होणा-या सेवाशुल्कापैकी कृत्रिम रेतन कार्याचे सेवाशुल्क वगळून ५ टक्के 
सेवाशुल्क खर्च करण्यात यावे. 


सदर शासन पूरकपत्र ग्राम विकास विभाग व वित्त विभागाच्या सहमतीने तसेच, वित्त विभागाचे 
अनौपचारिक संदर्भ क्र.४९५/२०१८/व्यय-२ दि.१४.०९.२०१८ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


हे शासन पूरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
असून, त्याचा संगणक सांकेताक २०१८१०२३१६१२५११९०१ असा आहे. सदर शासन पूरकपत्र डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशाने व नावाने, 


शि ba Digitall d by Shri Ravindra Gi 

S h [ | R a V | n d fa ON: iN 5 Coie it Of Mah: ht =Agricult 

And Adf Department, postalCode=400032, Mahar 

2.5.4.20=0030b22364370f4d96ab25 1b7263219586c0069b66 

४9८0610 =Sh id 
Gurav Se ead 
(रविंद्र गुरव) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. मंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई-३२. 
२. मा. राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


शासन पूरकपत्र क्रमांकः सेवाशुल्क-२०१०/ प्र.क्र. ३२६/पदुम-४ 


३. आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, औध, पुणे. 

४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

५. प्रधान महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

६. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
७. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ, अकोला. 
८. प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन (सर्व) 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी 

१०. जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त (सर्व) 

११. जिल्हा पश्नुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद, (सर्व) 

१२. वित्त विभाग (व्यय-२), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१३. ग्राम विकास विभाग (वित्त-३), बाधकाम भवन, मर्झबान रोड, मुंबई. 
१४. अवर सचिव, पदुम-३,कक्ष अधिकारी पदुम-१/१६, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५. निवड नस्ती (पदुम-४) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


